राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार अंतर्गत 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी प्राप्त सन २०२०-२१ करिताचा 
₹ ६६.४१ कोटी निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०४२ 
दिनांक : २७ मे, २०२१ 
संदर्भ: 
१. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४/०५/२०२०. 
२. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. ७-१/२०२०- आरकेव्हीवाय, दि. १२/०५/२०२० 
३. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. १-१५/२०२० आरकेव्हीवाय/१, दि. ०९/१०/२०२०. 
४. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि १०२०/प्र.क्र.१४१/१४-अ, दि. २३/१०/२०२०. 
५. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि १०२०/प्र.क्र.१४१/१४-अे, दि. ११/१२/२०२० 
६. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. राकृवि १०२०/प्र.क्र.१४१/१४-अ, दि. ०५/०२/२०२१ 
७. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. १-१५/२०२० आरकेव्हीवाय/१, दि. १२/०३/२०२१. 
८. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि १०२०/प्र.क्र.१४१/१४-अ, दि. ३१/०३/२०२१ 
९. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ०६/०४/२०२१ 


प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - LAR ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात 
अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत असून या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण राकृवियो करिता (Normal RKVY) be 
शासनाने संदर्भाकित दि. १२/०५/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२०-२१ करिता केंद्र हिस्याचा ₹ २८६.८६ 
कोटी निधी (सर्वसाधारण ₹२२६.९६ कोटी, अनुसूचित जाती ₹३४.५५ कोटी व अनुसूचित जमाती ₹२५.३५ कोटी) 
व त्या समरुप राज्य हिस्याचा ₹१९१.२४ कोटी निधी (सर्वसाधारण ₹१५१.३० कोटी, अनुसूचित जाती ₹२३.०३ 
कोटी व अनुसूचित जमाती ₹१६.९० कोटी) मिळून एकूण ₹४७८.१० कोटी निधीचे नियतवाटप महाराष्ट्रास मंजूर 
केले होते. 

सन २०२०-२१ मधील सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी मंजूर नियतवाटपापैकी रु.१७८.७४ कोटी निधी केंद्र 
शासनाकडून संदर्भाधिन दि.०९/१०/२०२० व दि. १२/०३/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये राज्यास प्राप्त झाला असून 
सदर निधी संदर्भाधिन दि.११/१२/२०२० व दि. ३१/०३/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषि) यांना 
वितरीत करण्यात आलेला आहे. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत केंद्र हिऱ्याच्या निधी समरुप राज्य हिस्याचा 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ₹११९.१५ कोटी निधी आयुक्त (कृषि) यांना वितरीत करणे अपेक्षित होते तथापि, वित्त 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 


विभागाने दिलेल्या मंजूरीनुसार राज्य हिळऱ्याचे रु. ५२.७४ कोटी निधी संदर्भाकिंत दि. ११/१२/२०२० व दि. 
०५/०२/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आयुक्त (कृषि) यांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. सबब राज्य 
हिळ््याच्या उर्वरीत रु. ६६.४१ कोटी निधीचे वितरण सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतुन करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 

शासन निर्णयः 


१. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - TAR या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२०-२१ 
मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता प्राप्त केंद्र हिऱ्याच्या समरूप राज्य हिळ्याच्या ₹६६.४१ कोटी (रुपये 
सहासष्ट कोटी एक्केचाळीस लाख फक्त) निधीचे वितरण बाकी होते. या शासन निर्णयान्वये सदर ₹६६.४१ 
कोटी निधी आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. योजनेचे नाव सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता 
क्र मंजूर निधी (राज्य हिस्सा) 
a राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार - सर्वसाधारण राकृवियो त्य 
(Normal RKVY) 


२. परिच्छेद क्र. 9 मध्ये नमूद केल्यानुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार या योजनेंतर्गत राज्य हिस्स्याचा 
₹ ६६.४१ कोटी (रुपये सहासष्ट कोटी एक्केचाळीस लाख फक्त) निधी उपलब्ध करुन दिला असून तो 
योजनेच्या राज्य हिस्स्याच्या पुढील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२१-२२ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून 
खर्ची टाकावा 


प्रवर्ग राज्य हिस्सा 


मागणी क्रमांक डी -३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

(००) (८००) इतर खर्च 

(००) (११) कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य 
(पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत योजना) (vo टक्के राज्य हिस्सा) 

(२४०१ ५२२५) ३३-अर्थसहाय्य 


सर्वसाधारण 


३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेल्या ₹ ६६.४१ कोटी रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व वितरणाकरिता 
सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्‍तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून आणि, 
आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

४. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी वितरीत केलेला ₹६६.४१ कोटी निधी 
कोषागारातून आहरित करुन आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नावे उघडण्यात आलेल्या स्वीय 
प्रपंजी लेखा खाते (PLA) मध्ये जमा करावा, या निधीचा प्रकल्प निहाय वितरणाचा आदेडा स्वतंत्ररित्या निर्गमित 
करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 


५. उपरोक्त मंजूर निधीचे तात्काळ उपयोजन sures कोषागरातून आहरण करावे आणि सर्व 
विभागांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या निधीचा तात्काळ विनियोग करावा, अंमलबजावणी यंत्रणांनी निधी 
उपयोजनाविना बँक खात्यामध्ये जमा करुन ठेवू नये. 

६. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सन २००७-०८ पासून सन २०१९-२० पर्यंत विविध विभागांना वितरीत 
केलेल्या निधीचे सनदी लेखापालांकडून लेखापरिक्षण झाल्याचे प्रमाणित करावे. 

७. या शासन निर्णयान्वये केवळ “सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता' निधी वितरीत करण्यात आला असून सर्व विभागांनी 
/ अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्यांना मंजूर केलेल्या प्रकल्पांतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आवश्‍यक असलेल्या 
निधीकरिता उपरोक्‍त रकमेचा विनियोग करावा. 

८. वैयक्तिक लाभाच्या प्रकल्पांतर्गत सर्व विभागांनी / अंमलबजावणी यंत्रणांनी लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक 
खात्यावर थेट लाभ SKATE (DBT) अनुदान वितरीत करावे. 

९. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ०६/०४/२०२१ नुसार 
विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१५३/२०२१/व्यय-१, दि.११/०५/२०२१, अन्वये, दिलेल्या मंजूरीच्या अनुषंगाने व त्यांच्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

१०.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२७१३०११७६८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andg 


i ay 
S h r I ka Nn t partment, तड कत्या री र: uy he Bere 


2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e 1 2fe1 9b8965025d482b1 beeOfffaa62085c3 


Chandrakant And QO Sconssszrvencshitantchandatant ange न ल 
De 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सचिव (TBM), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 
qo. आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 


११. आयुक्‍त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई 
१२. आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 


१३. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे. 


१४. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१५. संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१६. संचालक (रेशीम), विभागीय आयुक्तालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर 
१७. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
१९. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
२०. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
२१. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
२२. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
२३. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
२४.मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२५. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


